संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान 
सुधारीत मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
लोकमान्य टिळक मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट,मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१ 
दिनांक: - २३ जुले, २०१९. 


वाचा : 

१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. अभियान-१००८/ प्र.क्र.१७७/पापु- 
१६, दिनांक १५ सप्टेंबर,२००८. 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. अभियान १००९/ प्र.क्र,९१/पापु-१६, 
दिनांक ३० मे,२००९. 

३) शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.संगाग्रा-२०१६/ प्र.क्र.७२/पापु-०८, 
दिनांक ०४ जून,२०१६. 

४) शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.संगाग्रा-२०१८/ प्र.क्र. ४१/पापु-१६, 
दिनांक २५ एप्रिल, २०१८. 


प्रस्तावना : 

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश, ग्रामीण जनतेचे आरोग्यमान उंचावण्याचा आहे. 
स्वच्छतेच्या सवयी अंगीकारून ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्यमान, जीवनस्तर, उंचावण्यासाठी 
शासनाकडून राबविण्यात येणा-या अभियान/कार्यक्रमामध्ये ग्रामस्थांच्या सक्रिय व सातत्यपूर्ण 
सहभागाच्या माध्यमातून, कार्यक्रमाचा आपळेपणा व महत्त्व पटवून देण्याकरिता, सन २०००-०१ 
पासून संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा 
राबविण्यात येत आहे. 

केंद्र शासनाद्वारा दिनांक २ ऑक्टोबर, २०१४ पासून " स्वच्छ भारत PR (ग्रामीण) " हा 
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टानुसार, राज्याच्या ग्रामीण 
भागातील जनतेसाठी, मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्यात आलेल्या, वैयक्तिक शौचालयांचा वापर 
करून, उघड्यावरील शौचास बसण्याच्या प्रवृत्तीत आमूलाग्र बदल करुन, २०१२ च्या पायाभूत 
सर्वेक्षणानुसार संपुर्ण ग्रामीण महाराष्ट्र एप्रिल २०१८ मध्ये " हागणदारीमुक्त " झाला आहे. वैयक्तिक 
Massa शाश्वत वापर करणे,गावांतील संपूर्ण परिसर, शाळा, अंगणवाडी, शासकीय/ 
निमशासकीय इमारती, कार्यालये, सहकारी संस्था, सार्वजनिक बाजार, एस. टी. स्टॅण्ड, 
यात्रास्थळे, पर्यटनस्थळे इत्यादी ठिकाणचा परिसर संपूर्णपणे स्वच्छ ठेवणे, तेथे पुरेशा प्रमाणात 
शौचालये व मुतारींची व्यवस्था निर्माण करून, शाश्वत वापर करणे आवश्‍यक आहे. या अनुषंगाने 
शासनाने घेतलेल्या विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा 
परिषद स्तरावरून, यादृष्टीने भरीव प्रमाणात कार्यवाही सूरू आहे. अशा प्रकारे स्वच्छतेश्ी व 
ग्रामविकासाशी निगडीत क्षेत्रामध्ये भरीव काम करणा-या ग्रामपंचायतींना संत गाडगेबाबा ग्राम 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर पुरस्कार देण्यात 
येतात. 

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत,ग्रामपंचायतींची तपासणी करण्याच्या 
अनुषंगाने, शासन स्तरावरून वेळोवेळी विस्तृत मार्गदर्शक सूचना संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, 
संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांमध्ये बदल /सुधारणा करून, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता, मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
१. सन २०१९-२० या वर्षासाठी संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या 
स्पर्धेच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत :- 


संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल :- 
(अ) राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती:- 


राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती, मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
व मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांच्या सह अध्यक्षतेखाली राहील. या समितीमध्ये 
१) ग्राम विकास, २) वित्त, 3) शालेय शिक्षण, ४) सार्वजनिक आरोग्य, 4) जलसंधारण, ६) वने, ७) 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, ८) पर्यावरण ९) नगर विकास विभाग व १० महिला व बाल 
विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हे सदस्य राहतील व अपर मुख्य 
सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग हे सदस्य सचिव राहतील. आवश्‍यकता भासल्यास, 
अन्य विभागाच्या अधिका-यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात येईल. 
या अभियानाची दिनांक १ ऑगष्ट, २०१९ पासून सुरूवात झाल्यानंतर, दिनांक १ ऑगष्ट, 
२०१९ ते १५ ऑगष्ट, २०१९ या कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात येणा-या बैठकीमध्ये, पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून, सन २०१९-२० या वर्षासाठी राबविण्यात येणा-या, संत गाडगेबाबा 
ग्राम स्वच्छता अभियानाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. मा. मंत्री ( पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता ) तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती, हे समितीमधील उपरोक्‍त विभागाचे 
प्रमुख यांना, या अभियानाची प्रभावी अंमळबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आवाहन करतील. तसेच 
उपरोक्त विभागाचे प्रमुख हे त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना 
या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता, सक्रिय सहभाग नोंदविण्याच्या अनुषंगाने 
निर्देश देतील. 
(ब) जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती:- 
जिल्हा स्तरावर मा. अध्यक्ष/अध्यक्षा, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरीय 
संनियंत्रण समिती राहील. ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे 
सह अध्यक्ष, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ( ग्रामपंचायत ), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


पृष्ठ २८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


(एकात्मिक बाल विकास योजना), कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा), सहाय्यक प्रकल्प 
अधिकारी (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा), शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य राहतील. उप 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( पाणी व स्वच्छता), हे सदस्य सचिव राहतील. या अभियानाची प्रभावी 
अंमलबजावणी करणे, सरपंच/ग्रामसेवक यांचा या अभियानामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदविण्याकरिता, 
त्यांना प्रेरित करणे, जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव यांनी, अभियानाच्या अनुषंगाने 
दर दोन महिन्यांनी विविध ग्रामपंचायतीमधील कामांचा आढावा घेणे, यासंदर्भात समितीचे अध्यक्ष 
संबधितांना निर्देश देतील. 

दिनांक १ ऑगष्ट, २०१९ ते १५ ऑगष्ट, २०१९ या कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात 
येणा-या बैठकीमध्ये या अभियानाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. 


२. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम 
स्पर्धा व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ पंचायत समिती व स्वच्छ जिल्हा परिषद अशा दोन स्पर्धा 
घेण्यात येतील. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची पूर्वतयारी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 
स्वच्छ ग्राम स्पर्धेकरिता ग्रामपंचायत तपासणीसाठी तयारी, स्पर्धा स्तर व तपासणी कार्यक्रम 
खालीलप्रमाणे असेल:- 
() & अभियान घोषणा व बैठकांचे आयोजन-(दिनांक १ ऑगष्ट, २०१९ ते १५ ऑगष्ट, २०१९ ):- 
या अभियानाची सुरुवात दिनांक १ ऑगष्ट, २०१९ पासून करावी. दिनांक १ ऑगष्ट, २०१९ 

रोजी अभियानाची घोषणा झाल्यानंतर, उपरोक्‍त परिच्छेद क्रमांक १ (अ) व (ब) येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे, मा. मंत्री ( पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) हे राज्यस्तरावर आणि मा. अध्यक्ष/अध्यक्षा, 
जिल्हा परिषद हे जिल्हास्तरावर बैठका घेऊन, अभियानाची werd अंमलबजावणी करण्याचे 
आवाहन करतील. उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक १ (अ) व (ब) येथे राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती व 
जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीच्या कार्यकक्षेबाबत विस्तृत विवेचन करण्यात आले आहे. 

या कालावधीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या मार्गदर्शनानुसार, गट 
विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, 
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विस्तार अधिकारी व सर्व संबधितांची तालुका स्तरावर बैठक आयोजित 
करावी. सदर बैठकीस, संबंधित मा. खासदार/मा. आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत 
समितीचे सभापती, उपसभापती, पंचायत समिती सदस्य, सेवाभावी संस्था, महाविद्यालयाचे 
प्राध्यापक, स्वातंत्र्य सैनिक इत्यादी मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात यावे व सर्वांना अभियानात 
सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. 

सदर बैठकीमध्ये गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी या शासन निर्णयाचे वाचन 
करून, अभियान/ स्वच्छतेचे महत्व सर्व संबधित उपस्थितांना विषद करून, स्वच्छतेच्या अनुषंगाने 
जनजागृती करण्याकरिता व या अभियानाची प्रचार प्रसिद्धी करण्याकरिता, सर्वांनी या 
अभियांनामध्ये सामाजिक बांधिलकीने सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. 


पृष्ठ २८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


(i) ग्रामपंचायत स्तर समिती गठण व कृती कार्यक्रम निश्चिती- दिनांक १६ ऑगष्ट, २०१९ ते ३१ 
ऑगष्ट, २०१९:- 

या कालावधी दरम्यान प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच अभियान सभा घेतील. अभियान 
यशस्वी करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर, मा. सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठीत 
करण्याचे आदेश गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती निर्गमित करतील. या समितीमध्ये सर्व 
संबधित स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी/कर्मचारी सदस्य असतील. या अभियानामध्ये सक्रिय 
काम करण्यासाठी, समितीच्या बैठकीमध्ये कृती कार्यक्रम ठरविण्यात यावा. शाश्वत आराखडा पूर्ण 
झाला असल्यास, त्याचा व पूर्ण गावाचा अभ्यास करुन, वैयक्तिक शौचालयाच्या स्थितीबद्दल 
माहिती एकत्रित करुन, त्याप्रमाणे संपूर्ण स्वच्छतेबाबतच्या बाबी ( वैयक्तिक स्वच्छता, घनकचरा 
व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, मासिक पाळी व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा आणि परिसर स्वच्छता 
इ.) कृती कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट कराव्यात. 

प्रभागस्तर स्पर्धा :- 
(ii) *“ उत्कृष्ट प्रभाग ” स्पर्धेकरिता तयारी--दिनांक १ सप्टेंबर, २०१९ ते ३० सप्टेंबर, २०१९ :- 
या कालावधीमध्ये राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील प्रत्येक प्रभाग (Ward) हा “उत्कृष्ट 

प्रभाग “या स्पर्धेकरिता परिशिष्ट १ मधील निकषाप्रमाणे जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यासाठी तयारी 
करेल. या तयारी दरम्यान गणपती उत्सव व इतर सणांचे औचित्य साधून, या अभियानाचे महत्व 
जास्तीत जास्त ग्रामस्थांना पटवून देण्याकरिता, स्वच्छता फेरी, चर्चासत्र व इतर सामुहिक 
कार्यक्रमाचे ग्रामपंचायतीने आयोजन करावे व आयोजित केलेल्या उपक्रमाची नोंद ग्रामपंचायतीच्या 
दफ्तरी, लेखी स्वरूपात ठेवण्याची कार्यवाही संबधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक यांनी करावी. 


(७ *“ उत्कृष्ट प्रभाग ” स्पर्धेचे आयोजन व समिती गठण --दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ ते २० 
ऑक्टोबर, २०१९:- 

या कालावधीमध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीने “ उत्कृष्ट प्रभाग ” या स्पर्धेचे आयोजन करावे. या 
स्पर्धेच्या तपासणीकरिता, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर 
ग्रामसेवक यांच्या अध्यक्षतेखाळी तपासणी समिती गठीत करून, त्यामध्ये मुख्याध्यापक/ 
मुख्याध्यापिका (माध्यमिक), अंगणवाडी सेविका व आरोग्य सेविका (एन.एम.) यांचा सदस्य म्हणून 
समावेश करावा. 

या समितीने सोबतच्या परिशिष्ट १ मधील निकषांप्रमाणे तपासणी करुन, ग्रामपंचायत अंतर्गत 
उत्कृष्ट प्रभागाची निवड करावी. या स्पर्धेमध्ये निवडलेल्या “उत्कृष्ट प्रभागास ” रूपये १०,०००/- 
(रूपये दहा So र फक्त) इतकी पुरस्कार रक्‍कम, सन्मानचिन्ह व गट विकास अधिकारी, पंचायत 
समिती यांची स्वाक्षरीचे, प्रभागाच्या नावे असलेले प्रशस्तीपत्रक देण्यात यावे. प्रशास्तीपत्रकाचा 
नमुना परिशिष्ट ३ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. 

या प्रक्रियेचे संपूर्ण नियंत्रण व संपुर्ण जबाबदारी जिल्हास्तरावर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

(पाणी व स्वच्छता ) यांची व तालुका स्तरावर गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांची राहील. 
“ उत्कृष्ट प्रभाग ” करिता मिळणा-या पुरस्कार रक्‍कम रूपये १०,०००/ (रूपये दहा हजार फक्त) चा 


पृष्ठ २८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


विनियोग संबधित ग्रामपंचायतीने पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट प्रभागामधीळ स्वच्छता विकास 
कामाकरिता करावा. 
४ *“ उत्कृष्ट प्रभाग ” सत्कार सोहळा -दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर,२०१९:- 
या कालावधीमध्ये गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी “ उत्कृष्ट प्रभाग ” 
स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकावर आलेल्या उत्कृष्ट प्रभागाचा सत्कार सोहळा व पुरस्कार वितरण 
कार्यक्रम, मा. सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत स्तरावर आयोजित करण्याचे निर्देश 
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला द्यावेत. “उत्कृष्ट प्रभागा ” साठीच्या पुरस्काराची रक्‍कम, सन्मानचिन्ह व 
प्रहास्तीपत्रक प्रभागातील सर्व सदस्य यांना एकत्रितपणे सत्कार सोहळ्यामध्ये प्रदान करावे. या 
कार्यक्रमामध्ये ग्रामपंचायतीमधील, सर्व ग्रामस्थांचा व लोकप्रतिनिधींचा सहभाग सुनिश्चित करावा, 
जेणेकरून इतर प्रभागामधील ग्रामस्थांना देखील प्रभावी काम करण्यास प्रेरणा मिळेल. 


जिल्हा परिषद गट स्तर स्पर्धा :- 
४) जिल्हा परिषद गट प्राथमिक तपासणी -दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१९ ते ३० नोव्हेंबर,२०१९:- 
या कालावधीमध्ये जिल्हयातील सर्व जिल्हा परिषद गटातील समाविष्ट ग्रामपंचायतींमध्ये 
स्पर्धा आयोजित करण्यात यावी. सदर गटातील ग्रामपंचायतींच्या तपासणीसाठी, संबधित गट 
विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी, त्यांच्या स्तरावर खालील प्रमाणे प्रत्येक जिल्हा 
परिषद गटनिहाय प्राथमिक समित्या गठीत कराव्यात. 


जिल्हा परिषद गट स्तर प्राथमिक तपासणी समिती पुढीलप्रमाणे असेल:- 


विस्तार अधिकारी अध्यक्ष 
अंगणवाडी पर्यवेक्षक सदस्य 
आरोग्य पर्यवेक्षक सदस्य 
केंद्र प्रमुख (शिक्षण) सदस्य 


उपरोक्त प्रमाणे गठीत केलेल्या प्रत्येक समित्यांनी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या 
जिल्हा परिषद गटातील ग्रामपंचायतींची, सोबतच्या “परिशिष्ट २” मधील निकषानुसार 
काटेकोरपणे तपासणी करावी व सदर ग्रामपंचायतीमधून सर्वात जास्त गुण प्राप्त करणा-या पहिल्या 
तीन ग्रामपंचायतींचा मुल्यांकन अहवाल, दिनांक ०१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी जिल्हा परिषद गट अंतिम 
तपासणी समितीकडे सादर करावा. जिल्हा परिषद गट स्तर प्राथमिक तपासणी समिती कडून 
करण्यात येणारी तपासणी ही चाळणी स्वरूपाची आहे. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा परिषद गट अंतिम तपासणी समितीकडून प्रत्येक जिल्हा परिषद 
गटामधून प्रथम क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीची अंतिम निवड करण्यात येणार असल्याने, जिल्हा 
परिषद गट प्राथमिक तपासणी समितीकडून निवडण्यात येणा-या तीनही ग्रामपंचायती ह्या 
कोणत्याही पुरस्काराकरिता पात्र राहणार नाहीत. 


पृष्ठ २८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


vi) जिल्हा परिषद गट अंतिम तपासणी दिनांक १ डिसेंबर, २०१९ ते ३१ डिसेंबर, २०१९:- 
जिल्हा परिषद गट प्राथमिक तपासणी समितीकडून प्राप्त होणा-या ग्रामपंचायतीच्या 
अहवालाच्या तपासणीअंती, जिल्हा परिषद गटामधून अंतिमत: प्रथम क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतींची 
निवड करण्याकरिता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या स्तरावर संबधित गट 
विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्या अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे जिल्हा परिषद गट अंतिम 
तपासणी समिती गठीत करावी. 


गट विकास अधिकारी अध्यक्ष 

तालुका आरोग्य अधिकारी सदस्य 
सहाय्यक गट विकास अधिकारी सदस्य 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सदस्य 

गट शिक्षणाधिकारी सदस्य 

उप अभियंता (पाणी पुरवठा) पंचायत समिती सदस्य 
विस्तार अधिकारी (पंचायत) सचिव 


जिल्हा परिषद गट प्राथमिक तपासणी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार प्रत्येक 
जिल्हापरिषद गटामध्ये सर्वात जास्त गुण प्राप्त करणा-या पहिल्या दोन क्रमाकांच्या ग्रामपंचायतींची 
सोबतच्या “परिशिष्ट २” मधील निकषानुसार काटेकोरपणे तपासणी करावी व प्रत्येक जिल्हा 
परिषद गटामधील प्रथम क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीची अंतिम निवड करून, जिल्हा परिषद गटनिहाय 
अहवाल दिनांक ३१ डिसेंबर,२०१९ पूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सादर 
करावा. 


जिल्हा स्तर स्पर्धा :- 
viii) जिल्हास्तर स्पर्धा तयारी- दिनांक ०१ जानेवारी, २०२० ते १५ जानेवारी, २०२०:- 
या कालावधीत जिल्हा परिषद गट स्पर्धेमधील प्रथम क्रमांकाची ग्रामपंचायत जिल्हास्तर 
स्पर्धेसाठी या शासन निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट- २” मध्ये नमूद केलेल्या निकषाप्रमाणे 
तयारी करेल. 
ix) जिल्हा स्तर तपासणी- दिनांक १६ जानेवारी, २०२० ते २९ फेब्रुवारी, २०२० :- 
जिल्ह्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामधील, प्रथम क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतीची 
तपासणी करण्यासाठी, जिल्हा स्तरावर समिती गठीत करण्याचे पूर्ण अधिकार, मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना राहतील. या समितीमध्ये फक्त शासकीय अधिकारी यांचा समावेश 
करण्यात यावा. जिल्हा परिषद गटामधील प्रथम क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतीची या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मध्ये नमूद केलेल्या निकषाप्रमाणे, या समितीने काटेकोरपणे 
तपासणी करावी व जिल्हा स्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकासाठी ग्रामपंचायतींची निवड 
करून, याबाबतचा अहवाल दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांना सादर करावा. सदरचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 


पृष्ठ २८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


विभागीय आयुक्त यांना दिनांक ०१ मार्च, २०२० पर्यंत सादर करावा. जिल्हा स्तरावरील फक्त 
प्रथम व द्वितीय क्रमांकाच्या ग्रामपंचायती ह्या विभाग स्तर स्पर्धेकरिता पात्र असतील. 
जिल्हा परिषद गट स्तर स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक आलेल्या ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद गट 
स्तर स्पर्धेमध्ये निवड केलेला उत्कृष्ट सफाई कामगार, जिल्हा स्तर स्पर्धेमध्ये निवड केलेला 
उत्कृष्ट सफाई कामगार, परिच्छेद-६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हा स्तरावरील विशेष पुरस्कार 
प्राप्त ग्रामपंचायती व जिल्हा स्तरावरील प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकावर आलेल्या 
ग्रामपंचायतींचा, एकत्रित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, जिल्हा स्तरावर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद यांनी आयोजित करावा. या कार्यक्रमामध्ये जिल्हा परिषद गट स्पर्धेमधून प्रथम 
क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवक यांना प्रमाणपत्र देवून, त्यांचा यथोचित सत्कार 
करावा. प्रशास्तीपत्रकाचा नमुना परिशिष्ट ४ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. 


विभाग स्तर स्पर्धा :- 

>) विभागीय आयुक्त स्तरावरील तपासणी दिनांक ०१ मार्च,२०२० ते ३१ मार्च, २०२० : - 

जिल्हा स्तरावरील प्रथम व द्वितीय क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींची तपासणी करण्यासाठी, 
समिती गठीत करण्याचे पूर्ण अधिकार, विभागीय आयुक्‍त यांना राहतील. या समितीमध्ये फक्त 
शासकीय अधिकारी यांचा समावेश करण्यात यावा. जिल्हा स्तरावरील प्रथम व द्वितीय क्रमांक 
प्राप्त ग्रामपंचायतींची, या शासन निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट- २” मध्ये नमूद केलेल्या 
निकषाप्रमाणे या समितीने तपासणी करावी व विभागस्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकासाठी 
ग्रामपंचायतींची निवड करून, याबाबतचा अहवाल दिनांक १० एप्रिळ, २०२० पर्यंत शासनास सादर 
करावा. विभाग स्तरावरील wad प्रथम व द्वितीय क्रमांकाच्या ग्रामपंचायती ह्या राज्यस्तर 
स्पर्धेकरिता पात्र असतील. 


x) विभाग स्तरावरील सत्कार सोहळा-दिनांक १० एप्रिल,२०२० ते १५ एप्रिल,२०२० :- 
परिच्छेद-६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विभाग स्तरावरील विशेष पुरस्कार प्राप्त 
ग्रामपंचायती, विभाग स्तर स्पर्धेमध्ये निवड केलेला उत्कृष्ट सफाई कामगार व विभाग 
स्तरावरील प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकावर आलेल्या ग्रामपंचायतीचा पुरस्कार 
वितरण कार्यक्रम, विभागीय आयुक्‍त यांचे अध्यक्षतेखाली विभागस्तरावर आयोजित 
करावा. 


xi) राज्यस्तरीय तपासणी- दिनांक १६ एप्रिल,२०२० ते ३१ मे, २०२० :- 

विभाग स्तरावरील प्रथम व द्वितीय क्रमांक प्राप्त सर्व ग्रामपंचायतींची, या शासन 
निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट- २” मध्ये नमूद केलेल्या निकषाप्रमाणे, राज्यस्तरीय तपासणी 
समितीने तपासणी करावी व सर्व ग्रामपंचायतींचा एकत्रित मुल्यांकन अहवाल, अपर मुख्य 
सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांना दिनांक १५ जून, २०२० 
पर्यंत सादर करावा. 


पृष्ठ २८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


राज्यस्तरीय तपासणी समिती पुढीलप्रमाणे असेल:- 


उप सचिव व प्रकल्प संचालक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता अध्यक्ष 
विभाग, मंत्रालय 
अवर सचिव (पापु-१६), पाणी पुरवठा व स्वच्छता सदस्य -सचिव 
विभाग,मंत्रालय 
संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई सदस्य 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालळय मधील एक कक्ष सदस्य 
अधिकारी 


xii) अंतिम निवड -दिनांक १५ जून,२०२० ते ३१ जुले, २०२० :- 
राज्यस्तरीय तपासणी समितीकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, अपर मुख्य 
सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, आवश्‍यकता वाटल्यास प्रथम, 
व्दितीय व तृतीय क्रमांकावर आलेल्या ग्रामपंचायतीला युनिसेफ व इतर संबधित अधिकारी 
यांच्यासह भेट देवून अंतिम निकाल घोषित करतील. 


xiv) पुरस्कार वितरण समारंभ -दिनांक २ ऑक्टोबर २०२०: - 
परिच्छेद-६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्य स्तरावरील विशेष पुरस्कार प्राप्त 
ग्रामपंचायती, राज्य स्तर स्पर्धेमध्ये निवड केलेला उत्कृष्ट सफाई कामगार, व राज्य स्तरावरील 
प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकावर आलेल्या ग्रामपंचायतीचा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, मा. मंत्री 
(पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरावर आयोजित करावा. राज्यस्तरावरील 
पुरस्कार वितरण समारंभाचे, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था (वासो), बेलापूर यांनी आयोजन करावे. 


४. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाचे नियम :- 
) प्रत्येक स्तरावरील तपासणी समित्यांनी, त्यांना नेमून दिलेल्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींची 
तपासणी कधी व किती कालावधीत केली याची नोंद ग्रामपंचायतींच्या शेरेबुकात करावी. 


॥ तपासणी समितीच्या प्रत्येक सदस्याने काटेकोरपणे तपासणी करून, मुल्यांकन 
नि:पक्षपातीपणे करावे. प्रत्येक स्तरावरील तपासणी समितीने, त्यांना नेमून दिलेल्या कार्यक्षेत्रामध्ये 
तपासणी अंती गुणपत्रिका तयार करावी व सर्व सदस्यांनी गुणपत्रिकेवर स्वाक्षरी करावी. 


॥) तपासणी समितीने, तपासणीच्या कालावधीपर्यंत, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामांचे 
अभिलेखे विचारात घेवून मुल्यांकन करावे. 


पृष्ठ २८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


iv) प्रत्येक स्तरावरील समितीने दिलेला निर्णय हा अंतिम राहील. 


४ राज्यस्तरावर प्रथम पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतीला, पुढील ५ वर्षे या अभियानांतर्गत भाग 
घेता येणार नाही. तथापि राज्यस्तरावरील द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींला या 
अभियानांतर्गत दर्जा उंचावण्यासाठी त्यापुढील ५ वर्षामधीळ फक्‍त दोन स्पर्धांमध्ये भाग घेता येईल. 


४) & या अभियानास जनतेचा प्रतिसाद व लोकसहभाग कायम रहावा किंबहुना आणखी वाढावा 
तसेच स्वच्छतेस/विकास कामास आलेली गती कायम रहावी, यास्तव ग्रामपंचायतींनी केलेल्या 
कामाचे मुल्यांकन नि:पक्षपातीपणे होणे आवश्‍यक आहे. यासंदर्भात प्रत्येक स्तरावरील तपासणी 
समितीतील अधिकारी व पदाधिकारी यांची जबाबदारी महत्वाची आहे. त्यामुळे तपासणी 
समितीमधील, प्रत्येक सदस्यांनी तपासणीवेळी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. अत्यंत अपवादात्मक 
परिस्थितीमध्ये समितीमधीळ किमान २/३ (दोन-तृतीयांहा) सदस्यांकडून तपासणी करण्याचा 
अधिकार समिती अध्यक्षांस असेल. 


५) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धेमध्ये, जर दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त 
ग्रामपंचायतींना, समसमान गुण प्राप्त झाले तर अशावेळी या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट २ 
मध्ये नमूद केलेल्या घटकांपैकी, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन व शौचालय 
व्यवस्थापन या घटकांमध्ये ज्या ग्रामपंचायतीला जास्त एकूण गुण प्राप्त झाळे असतील, त्या 
ग्रामपंचायतीला वरचा क्रमांक देण्यात यावा. 


vill) प्रत्येक ग्रामपंचायतीने या अभियानांतर्गत “उत्कृष्ट प्रभाग “स्पर्धा, जिल्हा परिषद गट स्पर्धा, 
जिल्हा स्तर, विभाग स्तर व राज्य स्तर, अशा वेगवेगळ्या स्तरावरून प्राप्त होणा-या बक्षिसांच्या 
रकमांचा विनियोग स्वच्छतेशी निगडीत उपक्रमांवर करावा तसेच स्वच्छतेच्या अनुषंगाने, ज्या 
सफाई कामगारांनी उत्कृष्ट काम केले आहे, अज्ञा उत्कृष्ट सफाई कामगारांची निवड करण्यात 
येवून, स्पर्धेमध्ये प्राप्त होणा-या पुरस्काराच्या रकमेपैकी खालील कोष्टकामध्ये नमूद केलेल्या 
रकमेच्या मर्यादेमध्ये रक्कम खर्च करावी. एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये एकापेक्षा जास्त सफाई 
कामगारांची उत्कृष्ट सफाई कामगार म्हणून निवड केल्यास खालील कोष्टकातील स्तंभ २ मध्ये 
नमूद केलेली रक्‍कम निवड केलेल्या सफाई कामगारांमध्ये विभागून द्यावी. 


पुरस्कार स्तर उत्कृष्ट सफाई कामगारांना | सफाई कामगारांच्या आरोग्य 
द्यावयाची रोख रक्‍कम संबधी बाबींवर खर्च 
जिल्हा परिषद गट स्तर | रूपये २५००/- रूपये २५००/- 
जिल्हा स्तर रूपये ५०००/- रूपये ५०००/- 
विभाग स्तर रूपये ७५००/- रूपये ७५००/- 
राज्य स्तर रूपये १०,०००/- रूपये १०,०००/- 


पृष्ठ २८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


५. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धांतर्गत पुरस्कारांच्या रकमा :- 
या स्पर्धेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणा-या प्रत्येक स्तरावरील पुरस्कारांच्या रक्कमा 
खालीलप्रमाणे आहेत:- 


क्र. पुरस्कार स्तर पुरस्कार रक्‍कम 
प्रथम द्वितीय तृतीय 

| उत्कृष्ट प्रभाग रू. १०,०००/- 1-- | Se 

2 | जिल्हा परिषद गट रू. 40,000/- 1-- Se 

3 | जिल्हास्तर रू. ५ लक्ष रू.३ लक्ष रू.२लक्ष 

४ | विभागस्तर रू. १० लक्ष =| B.C OA रू.६ लक्ष 

५ | राज्यस्तर रू. ४० लक्ष रू. २५ लक्ष रू. २० लक्ष 


६. विशेष पुरस्कार :- 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धातंर्गत द्यावयाच्या पारितोषिकासाठी 
निवडलेल्या ग्रामपंचायती व्यतिरिक्त जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर द्यावयाच्या विशेष 
पुरस्कारासाठी, अभियानांतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धातंर्गत द्यावयाच्या 
पारितोषिकासाठी निवडलेल्या ग्रामपंचायतीव्यतिरिक्‍त उर्वरित ग्रामपंचायतीमधून विशेष पुरस्कार 
द्यावयाच्या ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येईल. जिल्हा स्तर, विभाग स्तर व राज्य स्तरावर 
विशेष पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना, त्या त्या स्तरावरील आयोजित करण्यात येणाऱ्या 
कार्यक्रमामध्ये विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात यावा. 

या तीन विशेष पुरस्कारांसाठी निवड प्रक्रिया त्या त्या स्तरावरील निवड समित्यामार्फत 
खालील मुद्दे विचारात घेवून करण्यात येईल. 


क्र. | पुरस्काराचे नाव निवडीचे निकष बक्षिस रक्‍कम 

| . स्व. वसंतराव नाईक | शासन निर्णयातील परिशिष्ट-२ | जिल्हा स्तर २५,०००/- 
पुरस्कार- सांडपाणी | मधील अ. क्र. (४ मधील एकूण | विभाग स्तर ३०,०००/- 
व्यवस्थापन. २५ गुणांपैकी जास्त गुण प्राप्त | राज्य स्तर २,००,०००/- 

करणारी ग्रामपंचायत. 

२. । डॉ.बाबासाहेब शासन निर्णयातील परिशिष्ट- | जिल्हा स्तर २५,०००/- 
आंबेडकर पुरस्कार- | 2 मधील अ.क्र. (१ मधील | विभाग स्तर ३०,०००/- 
पाणी गुणवत्ता व | एकूण ५० गुणांपैकी जास्त गुण । राज्य स्तर २,००,०००/- 
पाणी व्यवस्थापन. प्राप्त करणारी ग्रामपंचायत. 

३. | स्व.आबासाहेब शासन निर्णयातील परिशिष्ट- | जिल्हा स्तर २५,०००/- 
खेडकर पुरस्कार - | 2 मधील अ.क्र. (2) (x) मधील | विभाग स्तर ३०,०००/- 
शौचालय एकूण १३ गुणांपैकी जास्त गुण | राज्य स्तर २,००,०००/- 
व्यवस्थापन प्राप्त करणारी ग्रामपंचायत. 


पृष्ठ २८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


उपरोक्त तीन विशेष पुरस्कारांकरिता जर दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींना, 
समसमान गुण प्राप्त झाले तर अशावेळी सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ज्या ग्रामपंचायतीची 
लोकसंख्या जास्त असेल, त्या ग्रामपंचायतीळा वरचा क्रमांक देण्यात यावा. 


७. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ पंचायत समिती व स्वच्छ जिल्हा परिषद स्पर्धा :- 

अ) राज्यस्तरावरून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ पंचायत समिती निवड करण्याकरिता गट 

विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

i) गट विकास अधिकारी यांनी, पंचायत समितीच्या अखत्यारितील सर्व ग्रामपंचायतींना परिशिष्ट २ 
प्रमाणे मिळालेल्या एकूण गुणांच्या ६० % गुण विचारात घेवून, त्यास ग्रामपंचायतींच्या एकूण 
संख्येने भागून येणारे गुण विचारात घ्यावेत. 

Il) गट विकास अधिकारी यांनी खालील परिच्छेद क्रमांक ८ (अ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपलब्ध 
कागदपत्रांच्या आधारे पंचायत समिती स्तरावरील गुण परिगणित करण्यात यावेत. 

Ill) गट विकास अधिकारी यांनी उपरोक्त i) व ii) येथील एकूण गुणांसह, मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी,जिल्हा परिषद यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. 

IV) उपरोक्त || प्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाळीळ पंचायत समित्यांपैकी, सर्वात जास्त गुण 
प्रापत करणा-या प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या पंचायत समित्यांच्या गुणांकनासंदर्भातील 
पंचायत समिती निहाय अहवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी विभागीय 
आयुक्त यांच्याकडे सादर करावा. 


ब) राज्यस्तरावरून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वच्छ पंचायत समिती व स्वच्छ जिल्हा परिषदेची 
निवड करण्याकरिता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी खाळील प्रमाणे कार्यवाही 
करावी. 


) उपरोक्त (अ) (ii) प्रमाणे सर्व पंचायत समितींनी प्राप्त केलेल्या एकूण गुणांस पंचायत 
समितींच्या एकूण संख्येने भागून येणारे गुण विचारात घ्यावेत. 

॥) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी, खालील परिच्छेद क्रमांक ८ (आ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे पंचायत समिती स्तरावरून गुण परिगणित करण्यात यावेत. 

ii) “ स्वच्छ जिल्हा परिषद ” निवडीकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी उपरोक्‍त (i) व (ii) 
ची बेरीज करून विभागीय आयुक्‍त यांना अहवाल सादर करावा. 

iv) “स्वच्छ पंचायत समिती ” निवडीकरिता उपरोक्त परिच्छेद ७ (अ) (ii) WATT जिल्हा 
परिषदेच्या नियंत्रणाखाळील पंचायत समित्यांपैकी सर्वात जास्त गुण प्राप्त करणा-या प्रथम, 
द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या पंचायत समित्यांच्या गुणांकनासंदर्भातील पंचायत समिती निहाय 
अहवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडे सादर करावा. 


पृष्ठ २८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


क) विभाग स्तर 


) प्रत्येक जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार, विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या 


नियंत्रणाखाळील पंचायत समित्यांपैकी सर्वात जास्त गुण प्राप्त करणा-या प्रथम, द्वितीय व 


तृतीय क्रमांकाच्या पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांपैकी सर्वात जास्त गुण प्राप्त करणा-या 


प्रथम व द्वितीय क्रमांकाच्या जिल्हा परिषदांच्या गुणांकनासंदर्भातील, अहवाळ शासनास सादर 


करावा. 


ड) राज्य स्तर 


— 


प्रत्येक विभागामधून प्राप्त होणा-या तीन पंचायत समिती व दोन जिल्हा परिषदा अशा प्रकारे 
संपुर्ण राज्यातून प्राप्त होणा-या पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांमधून प्रथम, द्वितीय व तृतीय 


“स्वच्छ पंचायत समिती ” व “स्वच्छ जिल्हा परिषदांची” राज्यस्तरावरून निवड करण्यात 


येईल. 


८. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ जिल्हा व पंचायत समिती स्पर्धा गुणांकन व निकष:- 


ओ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ पंचायत समितीच्या निवडी करिता खालील कोष्टकामध्ये 


नमूद केल्याप्रमाणे, पंचायत समितीमधील सर्व ग्रामपंचायतींची संख्या विचारात घेण्यात 


येवून,गुणांची परिगणना करण्यात यावी. खालील सर्व बाबींकरिता सन २०१८-१९ या 


आर्थिक वर्षाचा कालावधी विचारात घेण्यात यावा:- 


क्र विषय निकष गुण एकूण 
| बंद असलेल्या पाणी पुरवठा | एकूण संख्येपैकी १% पेक्षा कमी शि ० a ० 
योजनांची टक्केवारी असल्यास 
१ ते २% असल्यास 4 
२%पेक्षा जास्त असल्यास 10 
२ | पाणी पट्टीच्या उत्पन्नातून काही | एकूण योजनांच्या संख्येपैकी २५% षु ५ 
रक्कम योजनेच्या विशेष वा त्यापेक्षा जास्त 
दुरुस्तीसाठी अन्य खात्यामध्ये २५ % पेक्षा कमी असल्यास शि 
जमा केली असल्यास. 
३ | पाणी पुरवठा योजनेच्या पाण्याच्या । एकूण नमुन्यांच्या संख्येपेकी १०% * | ० शि ० 
नमुन्यांची संख्या व तपासणीअंती | वा त्यापेक्षा कमी प्रमाणात असल्यास 
पाणी पिप्यासे stare १० % पेक्षा जास्त असल्यास 
असल्याबाबत प्राप्त झाळेला 
प्रयोगशाळेचा अहवाल 
8 शाश्वत स्वच्छता एकूण कुटुंबांच्या संख्येपेकी 4% पेक्षा शि ० शि ० 
आराखडयानुसार पंचायत समिती । कमी कुटुंबांकडे वैयक्तिक शौचालय 
क्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतीमधील नसल्यास 
शौचालय नसलेल्या कुटुंबांचे । ८ वा त्यापेक्षा अधिक असल्यास शि 
ग्रामपंचायतीमधील सर्व कुटुंबांशी 
असलेली टक्केवारी (शाश्वत 


पृष्ठ २८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


क्र विषय निकष गुण एकूण 
स्वच्छता आराखडा तयार केला 
नसल्यास गुण मिळणार नाहीत.) 
५ | गोबरधन योजनेच्या प्रगतीबाबत | योजनेसंदर्भातीळ कागदपत्रांच्या षु ५ 
तपासणीअंती कारणमिमांसेसह 
गुणांकन देण्यात यावेत. 
एकूण | vo | ४० | 


अ) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ जिल्हा परिषदेच्या निवडी करिता खालील कोष्टकामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे, जिल्ह्यामधील सर्व ग्रामपंचायतींची संख्या विचारात घेण्यात येवून , 
गुणांची परिगणना करण्यात यावी. खालील सर्व बाबींकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक 


वर्षाचा कालावधी विचारात घेण्यात यावा:- 


क्र. विषय कमाल 
गण 
।१_| वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप- (एकूणगुण-७) jo | 
) पायाभूत सर्वक्षणानुसारच्या लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप 
९५% पेक्षा अधिक ् २ गुण 
८०% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - गुण 
८०% पेक्षा कमी असल्यास नर ० गुण 
॥) पायाभूत सर्वेक्षणामधून सुटलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप 
९५% पेक्षा अधिक “ ५ गुण 
८०% पेक्षा अधिक ते ९५ % पर्यंत असल्यास - रेगुण 
६० % पेक्षा अधिक ते ८० % पर्यंत असल्यास - गुण 
६० % पेक्षा कमी असल्यास - oF 
२ | पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ मधून सुटलेल्या कुटुंबांच्या वैयक्तिक शौचालयांचे | ३ 
फोटो अपलोडींग. (एकूण गुण-३) 
९५% पेक्षा अधिक . ३ गुण 
८० पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - aT 
६० पेक्षा अधिक ते ८०% पर्यंत असल्यास - गुण 
६० % पेक्षा कमी असल्यास - गुण 
३ | स्वच्छ भारत Par (ग्रामीण) अंतर्गत उपलब्ध निधी व झालेला खर्च. ३ 
प्राप्त निधी पैकी खर्चाचे प्रमाण 
७५% पेक्षा अधिक - ३ गुण 
५० % पेक्षा अधिक ते ७५%असल्यास - ayy 
२५ %पेक्षा अधिक ते ५० % पर्यंत असल्यास - १ गुण 
२५% पेक्षा कमी असल्यास - oP 


पृष्ठ २८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


क्र. विषय कमाल 
qa 
४ । स्पर्धा कालावधीपर्यंत प्राप्त झालेले पुरस्कार. (एकूण गुण-१२) | १२ 


i) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व जलसंधारण विभागातील विषयाच्या 

अनुषंगाने राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाले असल्यास - ६ गुण 
I) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अथवा जलसंधारण विभागातील 
विषयाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यास वा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीस राज्य 
स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास - श४गुण 
॥) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत दिल्या जाणा-या पुरस्कारांपैकी 
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीस विभाग स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाला 


असल्यास -  रेगुण 
५ | शाश्वत स्वच्छता आराखडा तयार करणे व डिजिटायझेडान करणा-या 
ग्रामपंचायतींची संख्या. (एकूण गुण-५) 
७५% पेक्षा अधिक - गुण 
५०% पेक्षा अधिक ते ७५ %असल्यास - 3 
२५% पेक्षा अधिक ते ५० % पर्यंत असल्यास - १ गुण 
२५% पेक्षा कमी असल्यास ० गुण 
६ | प्रचार, प्रसिद्धी व संवाद या घटकाकरिता जिल्ह्यास मंजूर केलेला निधी व 
झालेला खर्च. 
प्राप्त निधी पैकी खर्चाचे प्रमाण 
७५% पेक्षा अधिक - गुण 
५० % पेक्षा अधिक ते ७५ %असल्यास - रेगुण 
२५ %पेक्षा अधिक ते ५० % पर्यंत असल्यास - १ गुण 
२५% पेक्षा कमी असल्यास - oF 
9 


सार्वजनिक शौचालय व सामुहिक शौचालयांचे जिल्ह्यास दिलेले उद्धिष्ठ व 
पुर्तता 


उद्विष्ठांपैकी पुर्तता यांचे प्रमाण 
७५% पेक्षा अधिक वा ५ गुण 
५० % पेक्षा अधिक ते ७५ %असल्यास - ३ंगुण 
२५% पेक्षा अधिक ते ५० % पर्यंत असल्यास - १ गुण 
२५ % पेक्षा कमी असल्यास _ ० गुण 


एकूण 


पृष्ठ २८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


९. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी “स्वच्छ जिल्हा” व “स्वच्छ पंचायत समिती” स्पर्धेत निवडलेल्या 
जिल्हा व पंचायत समित्यांना खालीलप्रमाणे पुरस्कार देण्यात येतील. 


ig राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ जिल्हा परिषद | प्रथम क्रमांक-रु.१००.०० लक्ष 
व्दितीय क्रमांक-रु.७५.०० लक्ष 
तृतीय क्रमांक-रु.५०.०० लक्ष 


२ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छ पंचायत समिती । प्रथम क्रमांक-रु.५०.०० लक्ष 
व्दितीय क्रमांक-रु.३०.०० लक्ष 
तृतीय क्रमांक-रु.२५.०० लक्ष 


९. उपरोक्त शासन निर्णय हा सन २०१९-२० या वर्षाकरीता लागू असेल. सन २०२०-२१ या 
वर्षाकरीता स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. उपरोक्‍त झासन निर्णयाच्या अनुषंगाने 
संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात काही अडचणी उद्धवल्यास 
तसेच या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कोणत्याही सुधारीत सूचना करणे, याअनुषंगाने अंतिम निर्णय 
घेण्याचे अधिकार, मा. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना राहतील. 


१०. या अभियानांतर्गत होणारा खर्च "मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणी पुरवठा व स्वच्छता- 
02 जलनिः:स्सारण व स्वच्छता- १०७ मलप्रणाल सेवा- ग्रामीण स्वच्छता- पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना- राज्य योजना- (०४) (०५) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची अंमलबजावणी, 
प्रचार, प्रसिध्दी व बक्षिस योजना (२२१५ १९८८) २६, जाहिरात व प्रसिध्दी " या लेखाशिर्षामधून 
भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०७२०१५५०११३८२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sham Lal Goyal 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Watersupply 
And Jepartment, postalCode=400032, 

st=I 


6550c1999143688f755340a6b9d3ad380fcd 
0467 


9d0cb2b5b2018974e0c848afbd781451d1c4 


seri = 
c0d347d2a12395c8dffac4670F9, cn=Sham Lal Goyal 
Date: 2019.07.23 02:35:30 -07'00' 


(शाम लाल गोयल) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 


३. सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ २८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


५. 
. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

. उप सचिव तथा प्रकल्प संचाळक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वः 
९. 


., विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 


मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षा/अध्यक्ष. 
सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 


१०.महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय,मुंबई. 

११.सर्व उपायुक्‍त (विकास). 

१२.संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१३.सर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता/पंचायत), जिल्हा परिषद- उप 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता/पंचायत)यांनी ह्या शासन निर्णयाच्या 
छायाप्रती प्रत्येक पंचायत समिती सभापती/उपसभापती व गट विकास अधिकारी 
यांना द्याव्यात व गट विकास अधिकारी यांनी प्रत्येक पंचायत समिती सदस्य, सरपंच 
व ग्राम विकास अधिकारी यांना द्याव्यात. 


१४.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 
१५. संगणक समन्वयक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांनी सदरचा शासन निर्णय, 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था व राज्य 
शासनाच्या संकेतस्थळावर अपळोड करावा तसेच वरील सर्वांना ई-मेल द्वारेही 


पाठवावा. 


१६.निवडनस्ती,पापु-१६ 


पृष्ठ २८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


परिशिष्ट - १ 
“ उत्कृष्ट प्रभाग ” स्पर्धा 
उत्कृष्ट प्रभाग स्पर्धेअंतर्गत केलेल्या कामगिरीच्या मुल्यमापनाचे निकष 


व त्या अनुषंगाने द्यावयाचे गुण 
क्र विषय कमाल 
गुण 
aes] . पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन (एकूण गुण-२०) 
प्रभागामधील पाणीपट्टी वसुली (आर्थिक वर्ष सन २०१८-१९) २० 
९५% पेक्षा अधिक - २०गुण 
८५% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - १८गुण 
७० % पेक्षा अधिक ते ८५ % पर्यंत असल्यास - १६गुण 
५०% पेक्षा अधिक ते ७० % पर्यंत असल्यास - १०गुण 
३५% पेक्षा अधिक ते ५० % पर्यंत असल्यास - ८गुण 
३५% पेक्षा कमी असल्यास - ०गुण 
२. | शौचालय व्यवस्थापन (पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ नुसार, पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ 
मधून सुटलेली, नवीन व इतर सर्व कुटुंब) (एकूण गुण-२०) 
) प्रभागातील कुटुंबांकडील शौचालयाची संख्या- ० 
९५% पेक्षा अधिक - १० गुण 
९०% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास  - ५ गुण 
९०% पेक्षा कमी असल्यास Z ० गुण 
॥) कुटुंबातील सदस्यांकडून शौचालयाचा वापर. 
९५% पेक्षा अधिक - १०गुण 
९०% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास  - ५ गुण 
९०% पेक्षा कमी असल्यास : ० गुण 
३. | घनकचरा व्यवस्थापन (एकूण गुण-१०) 
i) कचरा गोळा करण्यापुर्वी, प्रभागातील प्रत्येक घरात कच-याचे ओला, सुकाव| ५ 
धोकादायक असे वर्गीकरण होत असलेल्या कुटुंबांची संख्या- 
८०% पेक्षा अधिक - गुण 
५०% पेक्षा अधिक ते ८० % पर्यंत असल्यास - रे गुण 
५०% पेक्षा कमी असल्यास - oF 
॥) घरोघरी ओला व सुका कच-यासाठी स्वंतत्र कचरापेट्या व सार्वजनिक ५ 
ठिकाणी कचरापेट्यांची उपलब्धता व त्यांचा नियमित वापर करणा-या कुटुंबाची 
संख्या- 
८०% पेक्षा अधिक - ५ गुण 


पृष्ठ २८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


क्र विषय कमाल 
sal 
५०% पेक्षा अधिक ते ८०% पर्यंत असल्यास - २ गुण 
५०% पेक्षा कमी असल्यास - oF 
ba * | सांडपाणी व्यवस्थापन (एकूण गुण-१०) 
शोषखड्डे अथवा बंदिस्त गटारांच्या माध्यमातून प्रभागातील सांडपाण्याचे 7 ० 
व्यवस्थापन करीता असलेल्या कुटुंबांची संख्या- 
८०% पेक्षा अधिक - १०गुण 
५०% पेक्षा अधिक ते ८०% पर्यंत असल्यास - ७ गुण 
५०% पेक्षा कमी असल्यास : ० गुण 
५६. | परिसर स्वच्छता (एकूण गुण-१०) 
प्रभागातील रस्ते, गल्ल्या, घरासमोरील अंगणे, परसदारे यांची रचना, स्वच्छता व : ० 
सजावट, गाव व परिसरात फुलझाडे, वृक्षसंवर्धन तसेच प्रभागातील घरांची व 
घरांच्या कुंपण भिंती ( Compound Wall) यांची रंगरंगोटी व सुशोभीकरण केलेल्या 
कुटुंबांची संख्या- 
९५% पेक्षा अधिक - १०गुण 
८०% पेक्षा धिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - गुण 
५०% पेक्षा धिक ते ८०% पर्यंत असल्यास -  ५गुण 
५०% पेक्षा कमी असल्यास - ० गुण 
६. | वैयक्तिक स्वच्छता (एकूण गुण-१०) 
प्रभागातील ग्रामस्थ, मुला-मुलींची नखे, केस, गणवेश, कपडे इत्यादीचा स्तर ० 
तसेच, अंघोळ, मलमुत्र विसर्जन, हातधुण्याच्या सवयी योग्य असल्यास व 
प्रभागामध्ये कोठेही थुंकणे, पिचकारणे असे प्रकार न दिसणे- 
प्रभागाच्या एकूण क्षेत्रापैकी व कुटुंबापैकी 
९५% पेक्षा अधिक - qo गुण 
८०% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - ७ गुण 
५०% पेक्षा अधिक ते ८०% पर्यंत असल्यास  - ५ गुण 
५०% पेक्षा कमी असल्यास व ० गुण 
ia . | लोकसहभाग आणि वैयक्तिक व सामुहिक पुढाकारातून प्रभाग विकासासाठी 
राबविण्यात आलेले नाविन्यपुर्ण उपक्रम. (एकूण गुण-२०) 
i) प्रभागामध्ये मागील ५ वर्षात एकही धार्मिक/जातीय दंगळ/तंटा झाला नसल्यास- षु 
i) प्रभागाने विकासाची कामे प्रभागातील ग्रामस्थांच्या ळोकसहभागातून, शि ० 


लोकवर्गणीतून केली असल्यास (जल पुनर्भरण/शाळा/रस्ते/ जलसंधारण व 
इतर स्वच्छतेशी संबधित कामे)- अशा प्रकारे ग्रामपंचायतीमध्ये केलेल्या एकूण 


पृष्ठ २८ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


क्र 


विषय 


कमाल 
गुण 


कामांपैकी प्रभागामध्ये केलेल्या कामांचे प्रमाण - 
अ) सर्वात जास्त दिवस श्रमदान केलेला व जास्त लोकवर्गणी रक्‍कम जमा 
करून कामे केलेला प्रभाग - १० गुण 
ब) अनु. क्र. (ओ पेक्षा कमी कामे केलेला प्रभाग - ७ गुण 
क) अनु. क्र. (बो पेक्षा कमी कामे केळेला प्रभाग - ५ गुण 
ड) अनु. क्र. (क) पेक्षा कमी कामे केलेला प्रभाग  - ३ गुण 


ii) प्रभागाने स्वच्छता, पर्यावरण, सामाजिक एकता या अनुषंगाने प्रबोधनात्मक चर्चा 
सत्र व अन्य सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले असल्यास- अशा प्रकारे 
ग्रामपंचायतीमध्ये केळेल्या एकूण कार्यक्रमांपैकी प्रभागामध्ये केलेल्या 
कार्यक्रमांची संख्या - 

ओ सर्वात जास्त कार्यक्रम आयोजित केलेला प्रभाग - ५ गुण 
ब) अनु. क्र. (अ) पेक्षा कमी कार्यक्रम आयोजित केलेला प्रभाग - ३ गुण 

क) अनु. क्र. (ब) पेक्षा कमी कार्यक्रम आयोजित केलेला प्रभाग - १ गुण 
ड) अनु. क्र. (क) पेक्षा कमी कार्यक्रम आयोजित केलेला प्रभाग- ० गुण 


एकूण गुण 


| Yoo | ०० 


पृष्ठ २८ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


परिशिष्ट -२ 
“राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा ” 
ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत केलेल्या कामगिरीच्या मुल्यमापनाचे निकष 
व त्या अनुषंगाने द्यावयाचे गुण. 


विषय 


पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन (एकूण गुण-५०) 


() पाणी पट्टी वसुलीचे प्रमाण (आर्थिक वर्ष सन २०१८-१९) 
९५% पेक्षा अधिक - ८गुण 
८५% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - गुण 
७०% पेक्षा अधिक ते ८५% पर्यंत असल्यास - say 
५० % पेक्षा अधिक ते ७० % पर्यंत असल्यास -  शंगुण 
५०% पेक्षा कमी असल्यास - ०गुण 


(i) उशिरा पाणीपट्टी अदा करणा-या नळ धारकांकडून २% प्रतिमाह दंड आकारणे. 
(उपरोक्त १ () येथे नमूद केल्याप्रमाणे १००% पाणी पट्टी वसूल करणा-या 
ग्रामपंचायतींना पुर्ण २ गुण देण्यात यावेत.) 

अ ग्राम पंचायतीने दंड आकारण्याची तरतूद केली असल्यास - १गुण 

आ) उपरोक्त 9 (i) येथे नमूद केल्याप्रमाणे शिल्लक असलेल्या कुटुंबाकडून Yoo % 
दंड सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये वसूल केला असल्यास- १ गुण 


(ii) ग्रामपंचायतीमधील पाणी पुरवठयाच्या सुविधांमधून कुठेही पाणी वाहत नसणे/ 
गळती नसणे. 


(७ घरगुती नळ जोडणीकरीता नळधारकांनी स्वतः/ग्रामपंचायतीने/ 
लोकसहभागातून सर्व नळधारकांना पाणी मीटर बसविला असल्यास व मीटर रिडींग 
प्रमाणे पाणी पट्टी वसूली केली असल्यास (ग्रामपंचायत हद्दीमधील एकूण नळजोडणी 
धारकांची संख्या, बसविण्यात आलेले पाणी मीटर व पाणी मीटर रिंडींग प्रमाणे वसूल 
करण्यात येत असलेली पाणी पट्टी यांचे प्रमाण विचारात घेवून मुल्यांकन करण्यात 
यावे.) 

९५% पेक्षा अधिक - रेगुण 

८५% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास -  रेगुण 

७० % पेक्षा अधिक ते ८५ % पर्यंत असल्यास - पषगुण 

७० % पेक्षा कमी असल्यास - of 


(९) सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची ॥॥॥७$ ates तसेच शासनाच्या 
संकेस्थळावरील माहिती अद्ययावत आहे का? (नोंदणी केलेल्या स्त्रोतांची संख्या, 
वापरात असलेल्या व नसलेल्या स्त्रोतांची संख्या ) सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे 
स्रोत-विहिर (Dug well), हातपंप (Bore well), fart विहिर (Power Pump), कुप 


पृष्ठ २८ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


क्र 


विषय 


नलिका (Tube well ) 
९५% पेक्षा अधिक - रगुण 
९५% पेक्षा कमी असल्यास - oF 


(vi) पाण्याचा स्त्रोत, साठवण, पाणी वहन मार्ग, सार्वजनिक वितरणाच्या जागा 
इत्यादी ठिकाणी स्वच्छता व परिसराचे सुशोभिकरण. (प्रत्यक्ष स्थळपाहणीअंती 
मुल्यांकन करण्यात यावे) 


(५) टी.सी.एल. पावडरची उपलब्धता, साठवण,नियमित वापर व प्रयोगशाळेत 
नियमित तपासणी. (जिल्हा प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार टी.सी.एल. पावडर मध्ये 
33% क्लोरीन असणे आवश्‍यक आहे.) 

vii) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, शासन परिपत्रक क्रमांक:- 
डब्लठक्युएमएस २०१५/प्र.क्र.१२/पा.पु.-१२, दिनांक ०५/१०/२०१५ मधील 
निर्देशानुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची पाणी नमुन्याची प्रयोगशाळेत 
१००% नियमित तपासणी (रासायनिक तसेच जैविक तपासणी) व तपासणी अंती प्राप्त 
झालेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे. (एकूण स्त्रोत, पाणी नमुन्यांची 
संख्या व प्राप्त अहवाल विचारात घेवून मुल्यांकन करण्यात यावे) 


(ix) गेल्या ३ वर्षात ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये कोणतीही साथ आली नसल्यास व 
कोणताही जलजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला नसल्यास - ( वैद्यकीय अधिकारी, 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचा दाखला) 


३ वर्षे -३ गुण 
२ वर्षे- २ गुण 
१ वर्षे -१ गुण 
१ वर्षापेक्षा कमी - ० गुण 


(x) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, शासन निर्णय क्रमांक : डब्लूक्युएमएस 
२०१०/प्र. क्र. १९०/पा.पु.-१२, दिनांक २९/०८/२०१२ मधील निर्देशानुसार पिण्याच्या 
पाण्याच्या स्त्रोताचे स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षणाअंती प्राप्त झालेल्या कार्डाची 
उपलब्धतता, त्यात आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता करणे, या अनुषंगाने कार्यालयीन 
रजिस्टरमधील नोंदी. (एकूण स्त्रोतांची, संख्या व प्राप्त अहवाल विचारात घेवून 
मुल्यांकन करण्यात यावे) 


(xi) पाणी पुरवठा अनुषंगिक बाबी 

अ) पाणी सुरक्षितता आराखडा उपलब्ध आहे. -२ गुण 
ब) प्रशिक्षित जलसुरक्षक कार्यरत असल्यास -१ गुण 
क) ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती कार्यरत असल्यास - २ गुण 


पृष्ठ २८ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


ऑमुलांमुलींसाठी व कर्मचा-यांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृह असल्यास. -१ गुण 
आ) त्याठिकाणी हात धुण्यासाठी व्यवस्था असल्यास, स्वच्छतागृह लहान मुलांना 
वापरा योग्य व नियमित स्वच्छ व पाण्याची तसेच वीजेची पुरेशी व्यवस्था 


असल्यास. -१ गुण 
इ) स्वच्छतागृह व हात धुण्यापासूनच्या सांडपाण्याच्या नियोजनाकरिता 
आवर्यकतेनुसार शोषखड्डे घेण्यात आलेले असल्यास. -१ गुण 


क्र विषय कमाल 
गुग 
(xi) पाणी शाश्वतता व पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने केलेल्या | ० 
उपाययोजना-- 
अ) पाऊस पाणी संकलन-१81 Water Harvesti ng Structure, -3 97 
ब) पाणी पुरवठा योजनांच्या उदभवाचे व्यवस्थापन-पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे 
बळकटीकरण व पुनर्भरण (Source Sustainability 5॥॥ल॥85-नालाबांध) - ४ गुण 
क) पाण्याचा ताळेबंद - उपलब्ध पाणी (पाऊस, Gla), आवश्‍यक पाणी (जनावरे, 
पिक, पिणे, ) -३ गुण 
२. । शौचालय व्यवस्थापन (पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ नुसार, पायाभूत सर्वेक्षण २०१२ मधून 
सुटलेली, नवीन व इतर सर्व कुटुंब) (एकूण गुण-५०) 
कुटुंबांकडील शौचालयाची संख्या ३ 
९५ % पेक्षा अधिक 7 ३ गुण 
९०% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - २ गुण 
०% पेक्षा कमी असल्यास क ० गुण 
कुटुंबातील सदस्यांकडून शौचालयाचा वापर. ३ 
९५% पेक्षा अधिक - ३गुण 
९०% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - २ गुण 
% पेक्षा कमी असल्यास ० गुण 
॥) ग्रामपंचायतीमधील अंगणवाडी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था:- ३ 


iv) ग्रामपंचायतीमधील शाळा, महाविद्यालय व इतर शैक्षणिक संस्थेत स्वच्छतागृहाची 

व्यवस्था:- 

आमुलांमुलींसाठी व कर्मचा-यांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृह असल्यास -१ गुण 

आ) त्याठिकाणी हात धुण्यासाठी व्यवस्था असल्यास, स्वच्छतागृह वापरायोग्य व 

नियमित स्वच्छ व पाण्याची तसेच वीजेची पुरेशी व्यवस्था असल्यास - १ गुण 

इ) स्वच्छतागृह व हात धुण्यापासूनच्या सांडपाण्याच्या नियोजनाकरिता 
आवश्यकतेनुसार MIS घेण्यात आलेले असल्यास -१ गुण 


पृष्ठ २८ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


क्र 


विषय 


४) मासिक पाळी व्यवस्थापन :- खालील गुण ग्रामपंचायतीमधील प्रत्यक्ष नोंदी 

तपासून देण्यात यावेत. 

ओ सॅनिटरी पॅडच्या वापराबाबत पुरेशी जनजागृती केळी असल्यास -२ गुण 

आ) ग्रामपंचायत हद्दीमधीळ शाळा, महाविद्यालय, इतर शौक्षणिक संस्था वा 
ग्रामपंचायतीमध्ये सॅनिटरी पॅड व्हेडिंग मशीन व वापरलेले सॅनिटरी ts 
विल्हेवाटीकरिता इनसेनिटरची उपलब्धता केळी असल्यास.  -२ गुण 

इ) सॅनिटरी पॅड व इनसेनिटरच्या वापराबाबत आयोजित केलेले चर्चा सत्र व 

कार्यशाळा व प्रत्यक्षात वापर होत असल्यास -२ गुण 


vi) ग्रामपंचायत हद्दीतील शासकीय, निमशासकीय इमारती, कार्यालये, सहकारी 

संस्था, महिला मंडळ, युवक मंडळ येथे स्वच्छतागृहाची व्यवस्था:- 

SH) पुरूष व महिलांकरिता स्वतंत्र असल्यास -१ गुण 

आ) त्याठिकाणी हात धुण्यासाठी व्यवस्था असल्यास, पुरेशी व वापरायोग्य 
स्वच्छतागृह/मुतारी, नियमित स्वच्छ व पाण्याची तसेच वीजेची पुरेशी व्यवस्था 
असल्यास -१ गुण 

इ) स्वच्छतागृह मुतारी व हात धुण्यापासूनच्या सांडपाण्याच्या नियोजनाकरिता 

आवश्यकतेनुसार शोषखड्डे घेण्यात आलेले असल्यास -१ गुण 


vil) ग्रामपंचायत हद्दीतील लग्नसमारंभ, बाजार, एस. टी. स्टॅण्ड, यात्रास्थळे, 

पर्यटनस्थळे इ. ठिकाणी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था:- 

अ) पुरूष व महिलांकरिता स्वतंत्र असल्यास -१ गुण 

आ) त्याठिकाणी हात धुण्यासाठी व्यवस्था असल्यास, पुरेशी व वापरायोग्य 
स्वच्छतागृह/मुतारी, नियमित स्वच्छ व पाण्याची तसेच वीजेची पुरेशी व्यवस्था 
असल्यास -१ गुण 

इ) स्वच्छतागृह मुतारी व हात धुण्यापासूनच्या सांडपाण्याच्या नियोजनाकरिता 

आवर्यकतेनुसार शोषखड्डे घेण्यात आलेले असल्यास -१ गुण 


vii) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, शासन परिपत्रक क्रमांक :- 
डब्लूक्युएमएस २०१५/प्र.क्र. १२/पा.पु.-१२, दिनांक ०५/१०/२०१५ मधील 
निर्देशानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतापासून शौचालये योग्य अंतरावर आणि 
तांत्रिकदृष्टया व पर्यावरणदृष्टया योग्य असल्यास. (शासन परिपत्रकामधील तरतूदी 
व प्रत्यक्ष स्थळपाहणीअंती मुल्यांकन करण्यात यावे) एकूण गुण-३ 


ix) ग्रामपंचायत हद्दीतील पुर्ण भरलेल्या सेप्टिक टाक्या, लीच पिट संडास यांच्या 
टाकी भरल्यास त्या रिकामी करण्याबाबतची व्यवस्था:- 
अ) याअनुषंगाने कुटुंबनिहाय संपुर्ण माहिती ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध असल्यास 

-३ गुण 


पृष्ठ २८ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


कचरापेट्यांची उपलब्धता व त्यांचा नियमित वापर करणा-या कुटुंबाची संख्या- 


९५% पेक्षा अधिक 2 4 गुण 
९०% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - २ गुण 
९०% पेक्षा कमी असल्यास व ० गुण 


क्र विषय कमाल 
गुत 
आ) या अनुषंगाने यापूर्वी भरलेल्या टाक्या रिकाम्या करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही 
केली असल्यास -२ गुण 
») ग्रामपंचायतीमधील कुटुंबाकडे दोन खड्डयाच्या शौचालयांची व्यवस्था:-| १३ 
(ग्रामपंचायतीमधील एकूण कुटुंबाकडील शौचालयाच्या संख्येशी, दोन शोषखड्डे 
असलेल्या शौचालयांचे प्रमाण विचारात घेवून मुल्यांकन करावे) 
९५% पेक्षा अधिक की १३ गुण 
८५% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - १०गुण 
७० % पेक्षा अधिक ते ८५% पर्यंत असल्यास - ८गुण 
६०% पेक्षा अधिक ते ७० % पर्यंत असल्यास - गुण 
५०% पेक्षा अधिक ते ६० % पर्यंत असल्यास व ३ गुण 
५०% पेक्षा कमी असल्यास - oF 
x) शौचालय दुरूस्तीसाठी आवश्‍यक साहित्य व प्रशिक्षित मनुष्यबळ yea) 3 
उपलब्धतेबाबत :- 
अ) याअनुषंगाने संपुर्ण माहिती ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध असल्यास -२ गुण 
आ) या अनुषंगाने यापूर्वी शौचालय दुरूस्तीच्या अनुषंगाने कार्यवाही केळी असल्यास 
-१ गुण 
xi) शौचालय वापर आणि देखभाल याअनुषंगाने ग्रामस्थांचे नियमित प्रबोधन | २ 
करण्याकरिता प्रबोधनात्मक चर्चा सत्र व अन्य सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन केळे 
असल्यास- (ग्रामपंचायतीने आयोजित केलेले कार्यक्रमाच्या नोंदी तपासून मुल्यांकन 
करण्यात यावे.) (एकूण गुण-२) 
३२ घनकचरा व्यवस्थापन (एकूण गुण-२५) 
) कचरा गोळा करण्यापुर्वी, प्रत्येक कुटुंबामध्ये कच-याचे ओळा, सुका व| ५ 
धोकादायक असे वर्गीकरण होत असलेल्या कुटुंबांची संख्या- 
९५% पेक्षा अधिक - गुण 
९०% पेक्षा अधिक ते ९५% पर्यंत असल्यास - २ गुण 
९०% पेक्षा कमी असल्यास zs ० गुण 
Il) घरोघरी ओला व सुका कच-यासाठी स्वंतत्र कचरापेट्या व सार्वजनिक ठिकाणी| ५ 


ii) ग्रामपंचायत हद्दीमधील कचरा, प्रक्रिया करावयाच्या युनिट पर्यंत वाहून 
नेण्यासाठी, नियमित कचरा उचलला जात असल्यास व कचरा वाहून नेण्यासाठी 


पृष्ठ २८ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


क्र 


विषय 


सातत्यपूर्ण व स्वतंत्र व्यवस्था केळी असल्यास (वाहन खरेदी व कचरा वाहून 
नेल्याच्या नोंदी तपासून गुण देणे) 


iv) ग्रामपंचायत हद्दीमधील 900% ओल्या कच-याचे भुनंडेप/नंडेप/गांडुळखत/ 
कंपोष्ट खत इत्यादी मार्गाने खतात रुपांतर करण्यात येत असल्यास तसेच 
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कुटुंबांच्या संख्येनुसार उपलब्ध असलेले भुनॅडेप/नॅडेप/ 
गांडुळखत/ कंपोष्ट खताचे युनिट हे प्रमाणशीर असल्यास 


४) सार्वजनिक आरोग्य केद्र, खाजगी दवाखाने व रुग्णालये येथून निर्माण होणारा, 
इतरांच्या आरोग्यास घातक ठरणा-या जैविक कच-याचे शास्त्रश्ुध्द पध्दतीने 
विल्हेवाट लावली जात असल्यास 


९) घरातील व सार्वजनिक ठिकाणी होणा-या कच-यापासून खत निर्मिती करून 
आर्थिक उत्पन्न घेण्यात येत असल्यास वा खताचा वापर गावातील वृक्ष, बाग 
बगिचामधीळ झाडांकरिता करित असल्यास व त्याची नियमित नोंद ग्राम 
पंचायतीमधील उपलब्ध दस्तऐवजामध्ये असल्यास 


सांडपाणी व्यवस्थापन (एकूण गुण-२५) 


i) ग्रामपंचायत हद्दीमधील सांडपाण्याचे १०० % शोषखडे, परसबाग व बंदिस्त गटारे 
इत्यादीव्दारे Wey व्यवस्थापन तसेच बंदिस्त गटारातील पाण्यावर स्थिरिकरण 
प्रक्रिया करून पाण्याचा शोतीकरिता, ग्रामपंचायत हद्दीमधीलळ झाडांकरिता वा इतर 
कारणांकरिता वापर होत असल्यास. 


7 ० 


॥) ५० % पेक्षा जास्त कुटुंबाकडे सांडपाण्यासाठी शोषखड्डा, परसबाग व बंदिस्त 
गटारे असल्यास. 


५ 


ii) सेप्टीक cH मधून वाहणारे तसेच मानवी विष्ठा मिश्रित पाणी कुठेही 
सांडपाण्यामध्ये मिसळणार नाही अडा व्यवस्था असल्यास. 


५ 


iv) पाण्याचा नियंत्रित वापर, सांडपाणी धोके व व्यवस्थापन पद्धती याबद्दल ग्रामस्थांचे 
नियमित प्रबोधन करण्याकरिता प्रबोधनात्मक चर्चा सत्र व अन्य सामाजिक 
कार्यक्रमांचे आयोजन केळे असल्यास- 


घर, गांव, परिसर स्वच्छता (एकूण गुण-२०) 


i) ग्रामपंचायत हद्दीमधील रस्ते, गल्ल्या, घरासमोरील अंगणे, परसदारे यांची रचना, 
स्वच्छता व सजावट, गाव व परिरसरात फुलझाडे, वृक्षसंवर्धन. 


i) ग्रामपंचायत हद्दीमधील जनावरांच्या मलमूत्राची शास्त्रशुध्द पध्दतीने व्यवस्थापन व 
असलेल्या गोठयांची/ खुराडयांचे शास्त्रशुध्द व्यवस्थापन व रचना. 


ii) ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये कोठेही माझ्या, fase व डासांसाठी प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना व या किटकांचा प्रादुर्भाव नसणे, याकरिता गप्पी मासे पाळणे, 
गावपरिसरातील मोकळया जागा/मैदानांवरीळ व पाणी साठयावरील अनावश्यक 


पृष्ठ २८ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


क्र 


विषय 


गवत व इतर रानटी वनस्पती यांचे वेळोवेळी छाटणी करणे, (चा-यासाठी असलेले 
गवत सोडून ) 


iv) ग्रामपंचायत हद्दीमधील सर्व घरे, सार्वजनिक इमारती, कुंपण भिती (Compound 
Wall) व शौचालये यांची स्वच्छता संदेशाद्वारे रंगरंगोटी व सुशोभीकरण. 


४) ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये / घरात / शाळेत / सरकारी कार्यालये येथे कुठेही थुंकणे, 
पिचकारणे असे प्रकार न दिसणे. 


वैयक्तिक स्वच्छता (एकूण गुण-१०) 


) शाळकरी, अंगणवाडीतील मुला-मुलींची नखे, केस, गणवेश, कपडे इत्यादीचा 
स्तर तसेच अंघोळ, मलमुत्र विसर्जन, हात धुण्याच्या सवयी (Random sampling 
पध्दतीने) योग्य असल्यास (प्रत्यक्ष निरीक्षण, मुलाखती इत्यादीव्दारे तपासून गुण 
द्यावेत) 


i) ग्रामपंचायत हद्दीमधीळ महिला, युवक, युवती, विद्यार्थी, वृध्द गृहस्थ यांच्या 
पिण्याचे पाणी घेण्याच्या सवयी व शौचानंतर, जेवणापूर्वी व जेवणानंतर हात 
धुण्याच्या सवयी (प्रत्यक्ष निरीक्षण, मुलाखती इत्यादीव्दारे तपासून गुण द्यावेत) 


लोकसहभाग आणि वैयक्तिक व सामुहिक पुढाकारातून विकासासाठी राबविण्यात 
आलेले नाविन्यपुर्ण उपक्रम. (एकूण गुण-२०) 


i) शाश्वत स्वच्छता आराखडा बनविणे. 


१० | 0 


i) स्वच्छ भारत FAM (ग्रामीण) द्वारे प्राप्त होणारा निधी वगळून इतर निधीमधून पाणी 
व स्वच्छतेशी संबधित केलेली कामे. 


॥) ग्रामस्थांच्या लोकसहभागातून, लोकवर्गणीतून कामे केली असल्यास (जल 
पुनर्भरण/ शाळा/ रस्ते/जलसंधारण व इतर कामे)-- 


iv) ग्रामपंचायतीस राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास - १गुण 
ग्रामपंचायतीस राज्य वा विभाग स्तरावरील पुरस्कार झाला असल्यास - १ गुण 


एकूण गुण 


२०० 


पृष्ठ २८ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


परिशिष्ट - ३ 
“ उत्कृष्ट प्रभाग ” प्रशस्तिपत्रक नमुना. 


प्रशस्तिपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
पाणी स्वच्छता व सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई 


स्वच्छ भारत एक 
कदम स्वच्छता 
की ओर- लोगो 


संत गाडगेबाबा 
ग्रामस्वच्छता 
अभियान- लोगो 


व जिल्हा परिषद---- 
संत णालळणेलाला णास VST आशिणान.. सना 3265१0०..०6 
७८ ७॥ WwW क A 4] AYN Ww vy ~ —= Ni क | tah Cnet 
rey w= TOMINNT JQ oreinr 
WN Ne AST NUS. 
संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान सन २०१९-२० अंतर्गत ---- ग्रामपंचायत/ग्रुप 
ग्रामपंचायत, ता.----, जि.----- मधील प्रभाग क्रमांक--- ची “ उत्कृष्ट प्रभाग ” म्हणून निवड 


करण्यात आली आहे. प्रभागातील सुज्ञ नागरिक व ग्रामपंचायत सदस्यांचे स्वच्छतेच्या अनुषंगाने 


केलेल्या कार्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन . 


गट विकास अधिकारी, 
पंचायत समिती, ---- 


पृष्ठ २८ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संगाग्रा-२०१९/प्र. क्र. ८७/पापु-१६ 


परिशिष्ट - ४ 
“ जिल्हा परिषद गट स्पर्धा प्रथम ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व ग्रामसेवक ” यांना 
द्यावयाचा प्रशस्तिपत्रक नमुना. 
न प्रशस्तिपत्रक 
सत्त गाडगेबाबा महाराष्ट्र छासन स्वच्छ भारत एक 


ग्रामस्वच्छता 
अभियान- लोगो 


कदम स्वच्छता 
की ओर- लोगो 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
पाणी स्वच्छता व सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई 
व जिल्हा परिषद-- 


करण्यात येत आहे. स्वच्छता क्षेत्रातील कार्याबद्दल आपले हार्दिक अभिनंदन . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, ---- 


पृष्ठ २८ पैकी २८ 


